नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या व 
श्रेणीवर्धीत झालेल्या आरोग्य 
संस्थाकरीता काल्पनिक कुदळ व 
काल्पनिक spares कंत्राटी मनुष्यबळ 
उपलब्ध करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२४/प्र.क्र.१०६/आरोग्य-४ 
गो.ते. रुग्णालय आवार, १० वा मजला, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई -०१ 
दिनांक: २५ जुले, २०२४ 


१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१४/प्र.क्र.१९८/आरोग्य-३अ, 
दिनांक २० मे, २०१६ 

2) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र.प्रशामा-२०१९/प्र.क्र.२०३/आरोग्य-३अ, 

दिनांक ०५ जुले, २०१९ 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०२१/प्र.क्र.१५४/आरोग्य-३अ, 

दिनांक २३ जून, २०२२ 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०२३/प्र.क्र.१०/आरोग्य-३अ, 

दिनांक २३ सप्टेंबर, २०२२ 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०२२/प्र.क्र.२४५/आरोग्य-३, 

दिनांक १८ जुले, २०२३ 

सहसंचालक आरोग्य सेवा रुग्णालये (राज्यस्तर) मुंबई यांचे क्र. आसेआ/कक्ष३/टे-९ 

PAS अकुशल/प्रशा.मंजूरी/१४०४१/२४ दिनांक ०५ जुले,२०२४ चे पत्र. 


AN 
~~ 


-२£ 


ल 
“-_ 
~~ 


Tae) 
~n 


प्रस्तावना :- 

राज्यात नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या व श्रेणीवर्धन केलेल्या आरोग्य संस्थांसाठी 
संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये नव्याने काल्पनिक कुडाळ व काल्पनिक spares पदांची निर्मिती 
करण्यात आली आहे. प्रशासानावरील खर्च आटोक्यात ठेवून विकासकामासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध 
होण्याच्या दृष्टीने प्रशासकिय विभागाने arr असेल तिथे पदनिर्मिती न करता संबंधित कामे 
बाह्ययंत्रणेकडून करावयाची आहेत. त्या अनुषंगाने संदर्भाधीन शासन निर्णयामध्ये नमूद “सदर सेवा 
पूर्णत: बाह्ययंत्रणेद्दारे उपलब्ध करुन घेण्यात यावा” यानूसार सदर कंत्राटी पदे नियमित वेतनश्रेणीत 
न भरता एकत्रित वेतनावर कंत्राटी पध्दतीने भरणा करण्यात येणार आहेत. त्यामूळे संदर्भाधीन शासन 
निर्णयामध्ये नमूद केल्यानुसार काल्पनिक Hare व काल्पनिक अकुशल पदे बाह्ययंत्रणेव्दारे कंत्राटी 
स्वरुपात भरण्याकरीता होणाऱ्या खर्चाच्या प्रस्तावास मान्यता देण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


पृष्ठ ५ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांक्र: प्ररामा-२०२४/प्र.क्र.१०६/आरोग्य-४ 


शासन निर्णय:- 


राज्यात नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या व श्रेणीवर्धन केलेल्या आरोग्य संस्थांसाठी नव्याने 


काल्पनिक Has व काल्पनिक spares ८८८ मनुष्यबळाची निर्मिती ३८ विविध आरोग्य संस्थांमध्ये 


करण्यात आली आहे. मनुष्यबळासाठी येणाऱ्या वार्षिक रु.१९,५३,७८,९९६/- इतक्या खर्चास 
(सदरची मूळ रक्‍कम असून किमान वेतन कायदयानुसार अनुज्ञेय असलेली वाढ + सेवाशुल्क + 


जीएसटी इत्यादी याव्यतिरीक्त राहतील.) ३ वर्षाकरीता (सन २०२४-२५, २०२५-२६, २०२६-२७ 
खालीलप्रमाणे प्रशासकिय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अनु.क्र. आरोग्य संस्थाचे प्रकार संस्थांची संख्या 
1१ विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय वकक को 
२ जिल्हा रुग्णालय |... और? 
३ जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय a 
४ स्री रुग्णालय षु 
षु उपजिल्हा रुग्णालय १३ 
६ ट्रांमा केअर युनिट प 
ग्रामीण रुग्णालय १२ 
अ.क्र. संस्थेचे नाव शासन निर्णय | खाटांची | कंञाटी pares एकुण । एकुणवार्षिक 
संख्या | व अकुठाल मासिक =| अपेक्षित खर्च 
मनुष्यबळ । अपेक्षित खर्च 
१ | विभागीय संदर्भ सेवा नाशिक २३-०५-२०१८ १०० ६४ ९०६४८७ १०८७७८४४ 
२ | स्ञ्ीरुग्णालय धडगाव २३-०९-२०२२ १०० 44 १०४६१५२ १२५५३८२४ 
३ | ग्रामिण रुग्णालय शहादा २३-०९-२०२२ ३० १६ २९८४११ ३५८०९३२ 
४ | ट्रामा केअर नवापूर २३-०६-२०२२ २० ७ ११०२११ १३२२५३२ 
५ | STAT केअर संगमनेर २३-०६-२०२२ २० 9 ११०२११ १३२२५३२ 
६ | ग्रामिण रुग्णालय दळवट १८-०७-२०२३ ३० १६ २९३०६१ ३५१६७३२ 
उपजिल्हा रुग्णालय २३-०६-२०२२ ५० 4 (90994 ८४१३८० 
७ | चांदुरवाजार 
८ | ग्रामिण रुग्णालय पोहरादेवी २३-०६-२०२२ ३० १६ २९३२५७ ३५१९०८४ 
९ | ग्रामिण रुग्णालय महागाव २३-०६-२०२२ ३० १६ २९३२५७ ३५१९०८४ 
१० | ग्रामिण रुग्णालय संग्रामपूर २३-०६-२०२२ ३० १६ २९३२५७ ३५१९०८४ 
११ | ग्रामिण रुग्णालय भातकुली २३-०६-२०२२ ३० ९ १२८१५७ १५३७८८४ 
१२ | उपजिल्हा रुग्णालय साकोली | २३-०६-२०२२ १०० ३७ ७७०२५३ ९२४३०३६ 
१३ | उपजिल्हा रुग्णालय ब्रम्हपूरी | २३-०९-२०२२ १०० ४९ ९९८५६८ ११९८२८१६ 
१४ | ट्रॉमा केअर भिवापूर २३-०६-२०२२ २० ७ ११०२११ 9322432 
एकूण (अ) ३२० ५७२१६०८ । ६८६५९२९६ 
१५ | उपजिल्हा रुग्णालय बदलापूर | १८-०७-२०२३ Yo १२ २२७५९२ २७३११०४ 
जिल्हा शल्य चिकित्सक २०-०५-२०१६ शिंगी ७ १०१३७१ १२१६४५२ 
१६ | पालघर कार्यालय 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक्र: प्ररामा-२०२४/प्र.क्र.१०६/आरोग्य-४ 


अ.क्र. | संस्थेचे नाव शासन निर्णय | खाटांची | कंञाटी pares एकुण । एकुणवार्षिक 
संख्या | व अकुशल मासिक | अपेक्षित खर्च 
मनुष्यबळ । आपेक्षित खर्च 
१७ | उपजिल्हा रुग्णालय पनवेल ०५-०७-२०१९ १०० Yo ९९५५२२ ११९४६२६४ 
१८ | ग्रामिण रुग्णालय तळा २३-०६-२०२२ ३० १६ २९१७२० ३५००६४० 
१९ | टॉमा केअर मुरबाड २३-०६-२०२२ २० 9 १०८६७४ १३०४०८८ 
जिल्हा रुग्णालय सोलापूर २३-०६-२०२२ १०० ५१ ९६८९५९ ११६२७५०८ 
२० | आयसीयु 
२१ | स्ञी रुग्णालय सोलापूर २३-०६-२०२२ १०० 44 १०४२३६१ 92402332 
२२ | स्ञी रुग्णालय सातारा १८-०७-२०२३ १०० By १०३७५६१ १२४५०७३२ 
२३ | उपजिल्हा रुग्णालय रुई २३-०९-२०२२ १०० ४१ ८०५४७८ ९६६५७३६ 
२४ | उपजिल्हा रुग्णालय लोहगाव | १८-०७-२०२३ १०० 4d 9402004 १३२२४०६० 
२५ | ग्रामिण रुग्णालय तळेघर २३-०६-२०२२ ३० १६ २९१७२० ३५००६४० 
२६ | ग्रामिण रुग्णालय मळठण २३-०६-२०२२ ३० १६ २९१७२० ३५००६४० 
२७ | STAT केअर सांगोला १८-०७-२०२३ २० ७ १०८६७४ १३०४०८८ 
एकूण (ब) ३९१ ७३७३३५७ ८८४८०२८४ 
२८ | स्ञी रुग्णालय परभणी २३-०६-२०२२ १०० १८ ३३१७६१ ३९८११३२ 
२९ | उपजिल्हा रुग्णालय विलोली | २३-०९-२०२२ Yo ११ २१०९९२ २५३१९०४ 
३० | उपजिल्हा रुग्णालय नळदुर्ग १८-०७-२०२३ 4o 93 १८०९१९ २१७१०२८ 
३१ | उपजिल्हा रुग्णालय सास्तुर १८-०७-२०२३ ५० १२ २२७५९२ २७३११०४ 
३२ | उपजिल्हा रुग्णालय निलंगा १८-०७-२०२३ १०० ३७ ७६७८८६ ९२१४६३२ 
३३ | स्की रुग्णालय अंबेजोगाई २३-०९-२०२२ १०० २७ ३७७४६१ ४५२९५३२ 
३४ | ग्रामिण रुग्णालय बेंबळी २३-०६-२०२२ ३० १६ २९१७२० ३५००६४० 
३५ | उपजिल्हा रुग्णालय वेंगुर्ला २३-०६-२०२२ Yo 4 ६९३९२ ८३२७०४ 
३६ | उपजिल्हा रुग्णालय गारगोटी | १८-०७-२०२३ ५० १२ २२७५९२ २७३११०४ 
३७ | ग्रामिण रुग्णालय मालेगाव २३-०६-२०२२ ३० १६ २९३२५७ ३५१९०८४ 
३८ | ग्रामिण रुग्णालय तेलगाव १८-०७-२०२३ ३० १० २०८०४६ २४९६५५२ 
एकूण (क) | ae | ३१८६६१८ | ३८२३९४१६ 
एकूण (अ--ब--क) ८८८ १६२८१५८३ । १९५३७८९९६ 
सदरची मुळ रक्‍कम असून किमान वेतन कायदयानुसार अनुज्ञेय असलेली वाढ + सेवाशुल्क + जीएसटी इत्यादी 
याव्यतिरीक्त राहतील. 
२. सदर पदे कंत्राटी स्वरुपात भरण्याकरीता खालील अटींच्या अधीन राहील. 


१) सदर काल्पनिक कुठल व काल्पनिक spas पदे भरण्यासाठी केवळ सेवाशुल्काच्या 


निविदा पध्दतीने अथवा उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाचा शासन निर्णय दिनांक 


१८.०६.२०१४ अनूसार सेवापुरवठादार निश्चित करण्यात यावा. 


२) विभागाच्या संदर्भाधीन शासन निर्णयानुसार निश्चित करण्यात आलेल्या पदनामनिहाय मासिक 
ठोक वेतनावर भरण्यात यावी. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक्र: प्ररामा-२०२४/प्र.क्र.१०६/आरोग्य-४ 


3) बाह्ययंत्रणेव्दारे मनुष्यबळ भरणा करताना शासन परिपत्रक, वित्त विभाग 
दिनांक.१७.०४.२०१५, दिनांक.०२.०२.२०१३ व दिनांक ०२.१२.२०१३ मधील तरतूदींचे 
काटेकोरपणे पालन करावे. 

३. हा शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम भाग-२, 
दि.१७.४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग-१, 
उपविभाग-४ मधील अ.क्र.११ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

४. यासाठी येणारा खर्च संबंधित रुग्णालयाच्या १३- कार्यालयीन खर्च / १०-कंत्राटी सेवा या 
लेखाशीर्षाखाली मंजूर असलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 

प. उपरोक्त रुग्णालये प्रत्यक्ष Joo टक्के कार्यान्वित झाल्यानंतर पदभरती करण्यात येईल. 
तोपर्यंत सदर ३८ आरोग्य संस्थांमधील ८८८ काल्पनिक Has व अकुशल मनुष्यबळ भरणा 
करण्याची कार्यवाही आयुक्‍त, आरोग्य सेवा यांनी निश्चित करावी. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७१११२१५१४२११७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


5 H | V D A S Digitally signed by SHIVDAS MAHADEO DHULE 
DN: c=IN, O=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 
2.5.4.20=fd353a6a1af02b28757a9a542f2f807ba4 


59543ed19dc809f2f1 50cfde4470c9, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=55231903025208911890F585145 
93563E9788A66733F9A7E0D1A454083659841, 


DHULE cnSHIASMAHADEO OAL 
(शि. म. धुळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. महाळेखापाल, (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १- मुंबई/२- नागपूर. 

२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

३. संचालक-१, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

४. सह संचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (रुग्णालये- राज्यस्तर), मुंबई. 

५. सह संचालक, आरोग्य सेवा, पुणे. 

६. उप संचालक, सर्व विभागीय मंडळे 

७. विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, नाशिक 

८. संबंधित जिल्हा शल्य चिकित्सक 

९. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१०.वित्त विभाग (कार्यासन- व्यय १३/ विसु १), मंत्रालय, मुंबई. 

११.नियोजन विभाग (कार्यासन १४७२), मंत्रालय, मुंबई. 

१२.उप सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग (कार्यासन- आरोग्य ३, आरोग्य ३अ, सेवा १, सेवा २, 
सेवा 3, अर्थसंकल्प). 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांक्र: प्ररामा-२०२४/प्र.क्र.१०६/आरोग्य-४ 


१३.सार्वजनिक आरोग्य विभाग (कार्यासन- आरोग्य ३, आरोग्य ३अ, सेवा १,सेवा २,सेवा ३, 
अर्थसंकल्प). 
१४.निवडनस्ती (आरोग्य ४) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


